प्रशासकीय मान्यता 

बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे 
येथील मुलांच्या वसतिगृहातील इमारत अ, 
ब, क, ड, इचे दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीपी-२०१७/प्र.क्र.४१७/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नविन मंत्राळय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १८ एप्रिल, २०१८. 


वाचा: संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं/ 
बैजीशावैमपु/मुलीचेवस्तीएफइमा/प(आय)/२०१७/११५७१,दिनांक : १७.१०.२०१७ 


शासन निर्णय :- 


बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे येथील मुलांच्या 


वसतिगृहातील इमारत अ, ब, क, ड, इ चे दुरुस्ती व नुतनीकरण करण्यासाठी खालील तक्त्यात 


दर्शविलेल्या व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहमती दर्शविलेल्या एकूण रुपये १४६.८१ लक्ष ( रुपये 


एक कोटी शोहचाळीस लक्ष ऐक्याऐंशी हजार फक्त ) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटीं व 


शर्तीच्या अधीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. स्थापत्य दुरुस्ती बांधकामाचे नाव प्रस्तावित केलेली सार्वजनिक बांधकाम 

क्र अंदाजित रक्कम रुपये विभागाने मान्यता 
दर्शविलेली रक्‍कम रुपये 

7 बे.जी.शासकोय dope महाविद्यालय, पुणे १,८४,२२,६९३ १,४६,८१,००० 


येथील मुलांच्या वसतिगृहातील इमारत अ, ब, 
क, ड, ई चे दुरुस्ती व नुतनीकरणे. 


एकूण १,८४,२२,६९३ १,४६,८१,००० 


अटी व शर्ती :- 
१. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीपी-२०१७/प्र.क्र.४१७/प्रशा-१ 


2. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके 
मंजूर करुनच काम हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करत असताना उपभोक्ता विभाग म्हणून म्हणजेच 
संबंधीत संस्थेच्या अधिष्ठातामार्फत सा.बां.विभाग झासन निर्णय क्र.बीडीजी- 
२०१४/प्र.क्र.९६/इमा.३,दिनांक ८.७.२०१४ मधील कार्यपध्दती नुसार कार्यवाही करण्यात 
आली आहे, याची खात्री करण्यात यावी. 

कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 
संबंधीत संस्था प्रमुखांनी करावी. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्टया मान्यता संबंधित वित्तीय मर्यादेतील अभियंता (स्थापत्य/विद्युत) 
यांच्याकडून घेण्यात यावी, अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना संबंधीत संस्थेच्या अधीष्ठाता 
यांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम करण्यात याव्यात. 

संबंधीत संस्थेच्या अधिष्ठातांनी या विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ०७.०२.२०१३ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


सदर कामासाठी निधीची तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. निधीची 


तरतूद झाल्यानंतर सदर काम हे खाली नमूद केलेल्या लेखाज्लीषाअंतर्गत मंजूर तरतूदीतून करण्यात 


येईल. 


मागणी क्रमांक - एच-८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीपी-२०१७/प्र.क्र.४१७/प्रशा-१ 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला - उप विभाग पाच मधील 


महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय 


अधिकार मधील अ.क्र.३, परिच्छेद क्रमांक १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या 


अधिकारानुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०२/इमा-३ दिनांक 


२६.०२.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१८१५०९२५७८१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Arun M, | scene 
(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), मुंबई, महाराष्ट्र. 

२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

३) अधिष्ठाता, बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे. 

४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारत-३) मंत्रालय, मुंबई. 

५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे-१. 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

(9) निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


